हंगाम २०१६-२०१७ मध्ये राज्यशासनाच्या बाजार 
हस्तक्षेप योजनेंतर्गत महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन 
महासंघामार्फत तूर खरेदी करण्यासाठी राज्य शासनाने 
हमी दिलेल्या कर्जाची परतफेड व अनुषंगिक खर्चासाठी 
आकस्मिकता निधीतून एकूण रुपये १५२८.०० कोटी 
(रुपये पंधराशे अठ्ठावीस कोटी फक्त) उपलब्ध करुन 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक: सपस-२०१८/प्र.क्र. १०४/२४ स 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई-३२ 
दिनांक:- ०७ जून, २०१८ 


संदर्भ:- (१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्रमांक:- सपस-२०१७/ 

प्र.क्र.७७/२४-स, दिनांक २७.०४.२०१७, १६.०५.२०१७ व २६.०५.२०१७ 

(२) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग विभाग, क्रमांक:- सपस-२०१७/ 
प्र.क्र.१९८/२४-स, दिनांक २५.१०.२०१७ 

(३) शासन निर्णय, वित्त विभाग,क्रमांक :- शाहमी-२०१७/सपववि/प्र.क्र. ४२/ 
अर्थबळ,दिनांक २८.४.२०१७, १२.६.२०१७, ५.७.२०१७, २१.७.२०१७व 
दिनांक १३.९.२०१७, 

(४ शासन ज्ञापन, वित्त विभाग क्र.आकनि २०१८/प्र.क्र.५/अर्थ १३, 

दिनांक १ जून, २०१८. 


प्रस्तावना:- 

सन २०१६-१७ मध्ये अनुकूल हवामान व मान्सुनचा समाधानकारक पाऊस यामुळे राज्यात तुरीचे 
मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन झाले होते. केंद्र शासनाच्या किंमत स्थिरता निधी योजनेअंतर्गत ५ लाख मे.टन 
तुरीची खरेदी केल्यानंतरही खरेदी केंद्रावर टोकन दिलेल्या शेतकऱ्यांची तूर मोठ्या प्रमाणात शिल्लक 
होती. राज्यातील तुरीच्या मुबलक उत्पादनामुळे शहोतक-याला मिळणारा कमी बाजारभाव विचारात 
घेऊन, शेतक-यांना सहाय्य करण्यासाठी शासनाने बाजार हस्तक्षेप योजनेअंतर्गत तूर खरेदी करण्याचा 
निर्णय शासन निर्णय दिनांक २७.४.२०१७ अन्वये घेण्यात आला. सदर योजना राबविण्यासाठी पणन 
महासंघास अभिकर्ता संस्था म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. अज्ञा प्रकारची योजना राज्यात 
पहिल्यांदाच राबविण्यात येत असल्याने, सदर योजनेसाठी होणा-या खर्चाकरिता अर्थसंकल्पीय तरतूद 
उपलब्ध नव्हती. यासाठी वित्त विभागाने पणन महासंघास वेळोवेळी मंजूर केलेली शासन हमी एकूण रु. 
१४९३ कोटी आहे. 


सदर शासन हमीवर पणन महासंघाने इंडियन बँक, शाखा मांडवी व युनियन बँक, शाखा भात 
बाजार यांचेकडून रु.१४९३.०० कोटी इतक्या कर्जाची उचल केलेली आहे. सदर निधीतून पणन 
महासंघाने तूर खरेदीचे चुकारे व अनुषंगिक खर्चाची रक्‍कम अदा केलेली आहे. बँकाकडून पणन 
महासंघाने घेतलेल्या कर्जावर ८.०५% दराने व्याज करण्यात येत आहे. सदर कर्जाची परतफेड तूर किंवा 


पृष्ठ ४ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः सपस-२०१८/प्र.क्र. 108/28 स 


तूरडाळ विक्रीतून पणन महासंघाने करावयाची आहे. तथापि, या प्रकियेस बराचसा कालावधी लागणार 
असल्याने बँकाकडील व्याजाच्या रकमेत वाढ होत आहे. त्यामुळे कर्ज व व्याजाच्या खर्चाची परतफेड 
करण्यासाठी पणन महासंघास एकरकमी रक्कम राज्य शासनाकडून उपलब्ध करुन देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

राज्यात तुरीसाठी प्रथमच राबविण्यात आलेल्या बाजार हस्तक्षेप योजनेंतर्गत खरेदीसाठी वित्त 
विभागाने वेळोवेळी मंजूर केलेल्या शासन हमीच्या आधारे पणन महासंघाने राष्ट्रीयकृत बँकांकडून 
उपलब्ध केलेल्या कर्जाची एकरकमी परतफेड व अनुषंगिक खर्चाची रक्‍कम अदा करण्यासाठी रुपये 
१५२८.०० कोटी (रुपये एक हजार पाचशे अठ्ठावीस कोटी फक्त) इतकी रक्‍कम आकस्मिकता निधीतून 
शासन उपलब्ध करुन देत आहे. 


२. या योजनेंतर्गत होणारा खर्च नमूद लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या 
आकस्मिकता निधीतून भागविण्यात यावा:- 


मागणी क्रमांक व्ही-२ 

२४२५ सहकार 

0७0 

१९५-सहकारी संस्थांना सहाय्य 

(०१) सहकारी पत संस्थांना सहाय्य 

(०१)(०४) महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघामार्फत होतमाळाची खरेदी करण्यासाठी 
लागलेल्या अनुषंगिक खर्चाची रक्कम अदा करण्याकरिता अर्थसहाय्य 
(अनिवार्य) (२४२५ २५४२) 

३३, अर्थसहाय्य, रु.१५२८,००,००,०००/- 

(एकूण रु. १५२८ ,00,00,000/- 

आकस्मिकता निधी संकेतांक (८००० ७४९४) 


३. या शासन निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेला रु. रु.७०,००,०००/- “रुपये सत्तर लाख 
फक्त) इतकी रक्‍कम RIGS सुविधेद्वारे महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघास अदा करावी. 
याबाबतचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे :- 


मागणीदार/पुरवठादार/कंत्राटदाराचे महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, 
नाव/फर्मचे नाव मर्या. मुंबई 

कार्यालयाचे नाव व पत्ता (ज्या प्रकरणी लागू कनमूर हाऊस,नरसीनाथा स्ट्रीट,पो.बॉ.क्र 
आहे) ५०८०,मस्जीद,मुंबई-९ 

बक खाते क्रमांक ६२४२९१८३२९ 


बंक खात्याचा प्रकार चालू खाते. 


शासन निर्णय क्रमांकः सपस-२०१८/प्र.क्र. 108/28 स 


बँकेचे नाव इंडियन बँक 
बक शाखेचे नाव व पत्ता शाखा मांडवी, मस्जीद 
बक झाखेचा संकेतांक ०००१६ 
एमआयसीआर क्रमांक ४०००१९०१६ 
आयएफएससी संकेतांक IDIBoooM043 


४. या योजनेंतर्गत कर्जाची रक्‍कम अदा करण्यासाठी व्यवस्थापकीय Walsh AERTS राज्य 
सहकारी पणन महासंघ,मुंबई यांना शासनाच्या वतीने प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


५. OT aT निर्णयातील मंजूर करण्यात आलेल्या रकमेचे आहरण करुन संबंधितांना वितरीत 
करण्यासाठी श्री.र.गं.बोडडू, कार्यासन अधिकारी (रोख शाखा),सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ३२ यांना आहरण व संवितरण अधिकारी व श्री.का.गो.वळवी, उप सचिव (पणन), 
सहकार, पणन व Tale विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


६. या रकमेच्या देयकावर आकस्मिकता निधी, अग्रीम शासन क्रमांक आकनि-२०१८/ 
प्र.क्र.५/अर्थ १३, दिनांक १ जून,२०१८ अन्वये मंजूर असे लाल शाईने लिहावे व ते लाल शाईने 
अधोरेखित करावे. 

७. या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेल्या अर्थसहाय्याचा विनियोग ज्या कारणास्तव मंजूर केला 
आहे, त्याच कारणासाठी वापर करुन संबंधित महासंघाने त्यासंबंधीचा अनुपालन अहवाल विनाविलंब 
शासनास सादर करावा. तसेच अग्रिमामधून प्रत्यक्ष मासिक खर्च केल्याची एकत्रित माहिती त्या 
महिन्यानंतरच्या १५ तारखेपर्यंत शासनास सादर करावी. 


८. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला निधी संबंधित बँका / वित्तीय संस्थांना वितरीत करताना 
आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सदर रकम प्राप्त झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घ्यावे व 
त्याची प्रत शासनास सादर करावी. 


९. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक अनौसं-२५४/ २०१८/ 
व्यय २, दिनांक १/०६/२०१८ अनुसार त्यांच्या मान्यतेने व सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सपस-२०१८/प्र.क्र. 108/28 स 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६०७१२४९४७१९०२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ghadyale Sunanda Mohanrao 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Co- 


G h a d ya | e S Uu n a n d a operation, Marketing and Textiles, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=fd89208cbc27b202c96467 165ac5bc9643515d80b 


M O h a n fa (0 a9edecaf650dad6e8311b45, cn=Ghadyale Sunanda 


Mohanrao 
Date: 2018.06.07 12:50:35 +05'30' 


(सुनंदा मो. घड्याळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


) मा.राज्यपालांचे सचिव,राजभवन, मुंबई 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा. मंत्री (सहकार, पणन व galery यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
) मा. राज्यमंत्री (पणन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय, मुंबई 

५) मा. राज्यमंत्री (पणन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई 

मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

अप्पर मुख्य सचिव(वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ,मुंबई-९ 


पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
कार्यकारी संचालक,महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे 

सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था 

१४) सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था 

१५) अध्यक्ष/सचिव, कृषी उत्पन्न बाजार समिती(सर्व) 


१०) 
) 
) 
) 
) 
) 

१६)महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा ), मुंबई/नागपूर, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


११ 
१२ 
१३ 


१७)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१८)जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-३/१३, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

कार्यासन अधिकारी, १७ स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
निवड नस्ती २४ स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


२१ 
२२ 


